जलसंपदा विभागात स्थापित प्रकल्प प्रथम 
कक्षासाठी सुधारीत उद्दिष्टये क्षेत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकिर्ण -२०२१/प्र.क्र.२५/२१/आ.(र॒ व को), 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मे, २०२२ 


वाचा:- जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -२०२१/प्र.क्र.२५/२१/आ.(र॒ व का), 
दिनांक ४ जून, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

जलसंपदा विभागात प्रकल्प नियोजन व व्यवस्थापन आणि जोखिम मुल्यमापन व जोखिम 
कमी करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रकल्प प्रथम कक्षाची स्थापना करण्यात 
आली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २.१, २.७ व परिच्छेद क्र. २.८ अन्वये विविध 
विषयासंबंधी निर्णय / शिफारशीचे अधिकार प्रकल्प प्रथम कक्षाला देण्यात आलेले आहेत. आता 
प्रशासकीय कारणास्तव प्रकल्प प्रथम कक्षास देण्यात आलेल्या उद्दिष्टात तसेच सदर कक्षाच्या 
कार्यक्षेत्रात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये स्थापित केलेल्या प्रकल्प प्रथम 
कक्षास सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २.१, २.७ व परिच्छेद क्र.२.८ अन्वये देण्यात आलेल्या 
उद्दिष्टे/अधिकार सुधारित करण्यात येत असून सदर प्रकल्प प्रथम कक्षाच्या कामकाजाची कार्यकक्षा 
खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. :- 


१ कामकाज / व्यवसाय प्रक्रिया पूनर्विलोकन व पूनर्रचनेव्दारे प्रकल्प संबंधी निर्णय घेताना प्रत्येक 
स्तरावरील विलंब टाळण्यासाठी प्रस्ताव मांडणी / सादरीकरण, तपासणी व मंजूर प्रक्रियेचे 
मानक प्रपत्र (Standard Format ) व मानक कार्यप्रणाली (SOP) ठरविणे - प्रशासकीय मान्यता 
/ सुधारित प्रशासकीय मान्यता चे प्रस्ताव. 

२) मानक निविदा संच (SBD) व निविदा प्रक्रिया व प्रबंधन सुलभ, पारदर्शक व गतिमान 
करण्यासाठी निविदा संच तयार करुन त्यांची प्रसिध्दी, तांत्रिक छाननी, निविदा कार्यारंभ 
आदेशा, निविदा प्रबंधन व मंजुरी प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावरील लागणारा निश्चित कालावधीसह 
मानक कार्यप्रणाली (SOP) ठरविणे. 

३) राज्यातील १२ जलविद्युत प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण करुन सुमारे ८३३५ Ad अतिरिक्‍त 
जलविद्युत निर्मितीचे लक्ष साधण्यासाठी कार्यवाहीची रुपरेषा व पुढील प्रक्रियेचे नियोजन, 
प्रबंधन व देखरेख करणे. 


4) 


Go 


~ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२१/प्र.क्र.२५/२१/आ.(र व का) 


ई - प्रशासन व माहिती तंत्रज्ञान निगडित Big Data, Artificial Intelligence, Machine 
Learning, Block Chain व GIS ई. च्या वापराव्दारे महाराष्ट्र जल भू पोर्टल ची स्थापना, 
प्रकल्पाचे नियोजन, अंमलबजावणी देखरेख करणे. 

पंचगंगा, वशिष्ठी, सावित्री, इंद्रायणी ई. नदीखोऱयांचा GIS प्रणालीवर ३ D modelling 
संभाव्य पूराच्या धोक्याचे विश्लेषण व निराकरणासाठी गतिमान व्यवस्था स्थापित करणे. 

मोठे व मध्यम धरणांचे पुनरुज्जीवन, नियोजित पाणीसाठा, पुर्नस्थापित करण्याच्या हेतूने 
करावयाच्या कार्यवाही चे नियोजन, अंमलबजावणी व पर्यवेक्षण करणे. 

विशेष प्रकल्प :- वैनगंगा - नळगंगा, आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा-पिंजाळ, नार- 
पार-गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा - एकदरे-गोदावरी, अपर वैतरणा, पश्चिमकडे वाहणाऱ्या 
नद्यांमधील समुद्राळा वाहून जाणाऱ्या २३०० TMC पाण्याचा वापर इत्यादी नविन प्रकल्पाचे 
विस्तृत प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करुन प्रशासकिय मान्यता घेणे तसेच महत्वाचे प्रकल्प 
वेळेत पूर्ण करण्यासाठी व नविन विशेष प्रकल्प हाती घेण्यासाठी वित्त पूरवठा करणाऱ्या पर्यायी 
साधनांचा शोध लावणे व विस्तृत प्रकल्प अहवाल DPR तयार करून घेणे. 

जलसंपदा विभागात निर्णय प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या दृष्टिने निर्णय अधिकारांचे 
विकेंद्रिकरण व सादरीकरणाचे टप्पे निश्चीत व सुलभ करणे. 

जलसंपदा विभागातील विद्युत विभाग, राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती (SLTAC) अभियांत्रिकी 
विभाग, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, मुख्य अभियंता (जलविज्ञान) व मेरी या संस्थांचे 
आधुनिकीकरण, सुहढिकरण तसेच त्यांच्या कार्यपध्दतीचे मानक कार्यप्रणाली ठरवून पर्यवेक्षण 
करणे. 

प्रकल्प प्रथम कक्षाचे मानक कार्यप्रणालीव्दारे प्रबंधन, प्रकल्प नियोजन व्यवस्थापन, 
अंमलबजावणी, देखरेख, जोखिम मुल्यमापन व निराकरण, निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर 
देखरेख व ठरविण्यात आलेल्या KRAs व KPis चे पर्यवेक्षण यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट 
स्थापित करणे व माहिती तंत्रज्ञानावर आधिरित डंडाबोर्ड स्थापित करणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०५३११२४०२४५४२७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
DEELIP 
PANDURANG PATIL - 
(दिलीप पां. पाटील ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२१/प्र.क्र.२५/२१/आ.(र व का) 


AD 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय , मुंबई 

) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) सहसचिव, मा. मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AN 


oC 


Co 


4 


an 


मुख्य माहिती आयुक्‍त व सर्व माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय, 

शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई 

जलसंपदा विभागाच्या अधिनस्त सर्व कार्यकारी संचालक, 

महासंचालक मेरी / अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नाशिक 

सर्व मुख्य अभियंता / अधिक्षक अभियंता / कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग, 
सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन ५), मंत्रालय, मुंबई 

प्रत आ (र॒ व को) कार्यासन संग्राहार्थ. 


S 


iS 


2) 


qo 
११ 
१२ 
१३ 
48 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


YS~X re ६-८ <-- TS <-> >. *-* > £-< 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


